केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
अभियान (MIDH) योजनेकरिता अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा सन २०२२-२३ करिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी०८१) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी०९९) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.५९ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ मार्च, २०२३ 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ 
२) केंद्र शासन, कृषि आणि शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.5.०.१८-२४/२०१७-॥॥॥०- (8 
दि.०३.०२.२०२३ 
3) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राफअ-२०२२/प्र.क्र.२२८/९-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) या योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
घटकांकरिता केंद्र हिस्सा (२४०१बी०८१) या लेखाशिर्षाखाली रु.१८४४.०० लाख तसेच राज्य हिस्सा (२४०१बी०९९) 
या लेखाशिर्षाखाली रु.९००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाळी ठरवून दिलेली आहे. या अनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) या योजनेकरिता अनुसूचित प्रवर्गाकरीता दुस-या हप्त्यासाठी 
केंद्र हिस्सा (२४०१बी०८१) या लेखाशिर्षाखाली रु.२१०.०० लाख, तसेच राज्य हिस्सा (२४०१बी०९९) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१४०.०० लाख असा दोन्ही मिळून रु. 340.00 लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून प्रधान सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी 
व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.५९ /अर्थसंकल्प (विघयो) 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१४१२२७१२०८२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRASHANT २५॥५॥७॥॥९ : . 
WAGH —_" mn 
(प्रशांत पु. वाघ) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुकक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


CO. See ee टी वे 


aon 


पृष्ठ २ पैकी 2 


